SOJ! Op/ ! NBICJM0311:04772: 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय 

विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ( २६ ) ] 


सोमवार , जून २४ , २०१९ / आषाढ ३, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


܀ 


असाधारण क्रमांक ४७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करणेबाबत . 


जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
संदर्भ. - महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र . विकाअ १११५/ प्र.क्र .८८ / ५, 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 
क्रमांक विकाअ १११५ / प्र.क्र . ८८ / ५. - महाराष्ट्र शासन या शासन निर्णयाद्वारे मी , जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा , 
ओल्ड कस्टम हाऊस , शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः सदर शासन 
निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप संपुष्टात येईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी 
कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास, त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( Cbolsvqu ) जाहीर 
केले असल्यास, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . 

सदर नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार : 

विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ साक्षांकनाचे काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच 
परिशिष्ट ५ मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी 
माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर सत्य प्रत 
म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा- या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार 
राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / 
ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु).- ४७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून २४ , २०१९ / आषाढ ३ , शके १ ९ ४१ 

अनुसूची 


अ.क्र . 
( 1 ) 


नाव 
( 2 ) 


पत्ता 
( 3 ) 


874 


श्री प्रविण 


ई/ 4/32 , राजश्री शाहुनगर , 3 रा मजला, जस्मीन मिल रोड, माहिम 


वामनराव 
गोमकाळे 


( पु), मुंबई 


875 


श्री संदिप चद्रकांत 10/665 , कोहिनुर मिल कंपाऊंड, महात्मा ज्यातिबा फुले रोड, 
पानसांडे 

नायगाव , दादर , मुंबई 


876 


जाधव 


श्री सुजित वसंत 85/13 , विठ्ठल मंदिर वसाहत, जेरबाई वाडीया रोड, भोईवाडा, 

हिन्दु स्मशान भुमी समोर, शिवडी , मुंबई 
श्री चैतन अरविंद 11 आशुतोष , 1 ला मजला, 38 अ, नेपियन्सी रोड, मुंबई 


877 


दलाल 


878 


श्री अशोक 2/2, चटई चाळ, कॉटन ग्रीन , जे बी रोड, काळाचौकी, मुंबई 
जगन्नाथ मुढे 
श्री विश्वनाथ 102 , श्री साई प्रभादेवी हौ. सोसा. आगर बाजार , म . टे. निगम 
श्रीधर (विसुभाऊ ) रोड, दादर ( प) , मुंबई 


879 


बापट 


880 


श्री अजित अनंत तुळशीवाडी, रुम नं . 2, जे बी रोड, शिवडी, मुंबई 
बागवे 


881 


श्री प्रसाद संभाजी 30/9, सहकार नगर , नायगाव क्रॉस रोड, वडाळा ( प ), मुंबई 
महाडीक 


882 


श्री धोडी 

बाबुराव 604, सि विग, आझाद नगर को . ऑप. हौ . सो .. 
वराडकर 

ओ. डी . रोड, शिवडी, मुंबई 


883 


श्री सागर नामदेव 2/1 , सुंदरजी लिलाधर चाळ , टि . जे . रोड, शिवडी, मुंबई 
घुटुकडे 
श्री मोनिष मनोहर जगन्नाथ बिडीशेप , हाजीबंदर रोड, शिवडी पुर्व, मुंबई 
शिंगे 


884 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून २४ , २०१ ९ / आषाढ ३, शके १९ ४१ 


३ 


( 1 ) 


885 


( 2 ) 
श्री कैसर जमाल 
अब्दुल सलाम 
अन्सारी 


( 3 ) 
गुलशन क्लिनिक, शिवडी गाडी अड्डा , हाजी बंदर रोड, शिवडी 
( पुर्व), मुंबई 


886 


श्री . करुणानिधी प्लॉट नं .5 , कौलाबंदर , रे रोड, मारीयाम्मा मंदिर समोर, न्यू टॅक 
पोटाराजन रोड, दारुखाना, मुंबई 
मोहम्मद शब्बीर 22/28 मरीयम अपार्टमेंट, 4 था मजला, फ्लॅट नं . 410, ईस्माईल 
मोहम्मद शकील कर्टरोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस जवळ , भेंडी बाजर , 
मनीयार 


887 


888 


श्री मोहम्मद इर्शाद मरीयम अपार्टमेंट, 6 वा मजला, फ्लॅट क्र . 604 , इस्माईल करते 
शेख 

रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिसजवळ , पायधुनी, मुंबई 

22/28 मरीयम अपार्टमेंट , 4 था मजला, फ्लॅट नं . 408 , ईस्माईल 
शेख 

कर्टरोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस जवळ , भेंडी बाजर, मुंबई 


889 


श्री हुसेन युसुफ 


890 


श्री कौशीक 54, युनीयन बिल्डिग , 4 था माळा, फ्लॅट नं . 40, स्लेटर रोड , 
सन्मुखलाल शाह नौशीर भरुचा मार्ग, गाँट रोड स्टेशन ( वेस्ट ) समोर , मुंबई 


891 


श्री प्रशांत विजय 


4 / 205, रचना बिल्डिग , नवी चिखलवाडी, ग्रँट रोड ( प ), मुंबई 


राउळ 


892 


श्री भंवरलाल 

127/4, नवयुग नगर 2, फोर्जेट हिल रोड , ताडदेव, अगस्त क्रांती 
हजारीमल कोठारी मार्ग, मुंबई 


893 


श्रीमती सुप्रिया 


104, जे . के . बिल्डिंग नं . 3, पहिला माळा, गावदेवी , ग्रांट रोड 
( प), मुंबई 


प्रणय आरोलकर 


894 


श्री आचल शर्मा 


895 


श्री कमलउद्दीन 
शेख 


डी एम यु 321 , अप्रोच रोड, जवल नगिना मस्जिद , तुळशीवाडी, 
ताडदेव, मुंबई 
डी एम यु 119, अप्रोच रोड, जबल नगिना मस्जिद , तुळशीवाडी, 
ताडदेव , मुंबई 
4 रंगवाला बिल्डिग , रुम नं . 5 - बी , तळ मजला, शेणवी वाडी, 
खाडीलकर रोड, नवाकाळ लेन, गिरगांव , मुंबई 


896 


श्री अजय 


जवाहरलाल 
चौरसिया 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून २४ , २०१ ९ / आषाढ ३, शके १९ ४१ 
( 2 ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


897 


श्रीमती श्वेता रुपेश 515/ बी - विंग , जनता नगर, बी बी नकाशे मार्ग, ताडदेव, मुंबई 
मांजरेकर 


898 


श्री सुधाकर 
सदाशिव 


6 अ ,505 म्हाडा कॉलनी, पी एम जी पी समोर , सायन बांद्रा लिंक 
रोड, धारावी, सायन, मुंबई 


सुतार 


मुंबई, 
दिनांक २० जून २०१ ९ . 


शिवाजी जोंधळे, 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

मुंबई शहर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


